[999 


ANA 


न. 
2 एप्रिल > 


-6एप्रिल 
सौष्ठव अक पाचवा 


` क 
जे र त्ड 


हद है. किक, 45 
~ 


ES 


8 ७ के 2 ८ मन अल 


SBC: 
> rs 
rs 
४ | ॥ / 
+ ; NN ५ | 
£ | 
(१ । 
कः | 
FQ 
A 


> आगच्ची 
छे एए स] 


संपादक : श्रीधर तिळवे 


. सहाय्यक संपादक : मंगेश बनसोड 


2९40 नतर चा माॉडियटददलार 


साहित्यव्यवहार म्हणजे काय? | 


पूर्व लेखक - साहित्यकृती - वाचक आणि ती साहित्यकृती, 


वाचकापर्यंत पोहोचविणारं मौखिक किंवा छापील माध्यम अझी साधी 
नाहा 


परिसरात आणि त्या अंतर्गत असलेल्या व्यवस्थेतच घडत असतो. समाज 
- संस्कृतीतील व्यवस्थांची ही जाळी ज्या प्रमाणात एकमेकांत गुंतली. - 
गुंफली जातात; त्या प्रमाणात कळाव्यवहाराचेही स्वरुप गुंतागुंतीचे, साधनं 
आणि व्यवस्थेवर आधारलेले असे होते. त्यामुळे साहित्यव्यवहाराचा 
विचार निव्वळ लेखक-साहित्यकृती आणि वाचकाच्या त्रिकोणात पूर्ण 
होत नाही. तर नव्याने अस्तित्वात आलेली इतरही अनेक साधनं आणि 
व्यवस्था या व्यवहारात प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष सहभागी होत असतात 


त्यामुळे 'साहित्यव्यवहार' या संज्ञेचा परिसर असा कितीतरी व्यापक ' 


होतो. . 

यांत - लेखक, वाचक, प्रकाहाक, समीक्षक, ग्रंथव्यवहार, 
वाड्मयीन वा अर्धवाङ्मयीन नियतकालिकं, दैनिकांच्या रविवारीय 
पुरवण्या, दिवाळी अंक, वाड्मयीन संस्था बा चळवळी, प्रकल्प, शासकीय 
सहभागाने किंवां पाठिंब्याने राबविण्यात येणारे वाड्मयीन उपक्रम, सभा- 
संमेलने - ग्रंथप्रदर्शने - मेळावे, जाहिराती, पारितोषिकं - अनुदान 
विद्यापीठं, ... आणि सर्वांच्या तळाशी असळेळी सामाजिक - सांस्कृतिक 
प्रक्रिया या सर्वाचाच समावेश होतो 

साहित्यव्यबहार या संकल्पनेची व्याख्याच करायची झाली तर 
ती अशी करता येईळ 


गा 
वन तनमन 
———— 


२१ मार्च.- ६ एप्रिल १९९९. 


सरळ साखळी होती. आज ती तशी साधी सरळपणे गृहीत धरता येणार 


अभिजित देशपांडे 


' साहित्याच्या स्वभावाला आणि प्रभावाला 

निश्चित, नियमित आणि नियंत्रीत करणाऱ्या 

ज्या ज्या म्हणून घटना, प्रक्रिया किंवा व्यवहार 

असतील, ते ते सर्व म्हणजे साहित्यव्यवहार.. 

विषय खूप व्यापक आहे. माझ्या मर्यादेत मी काही नोंदी 


`` घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 
कोणताही कळाव्यवहार हा विशिष्ट सामाजिक - सांस्कृतिक ' 


विषयसूत्र 

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. समाजजीवनाचं प्रत्येक 
क्षेत्र स्वातंत्र्याच्या नव्या. गर्तेत फेकलं गेलं. प्रत्येक क्षेत्रावर स्वत:च्या 
स्वातंत्र्याची नव्याने उभारणी करण्याची जबाबदारी येऊन पडली: नव्याने 
प्राप्त झालेल्या या राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्याच्या जाणीवेला अर्थ 
द्यायचा होता 

१९५० च्या सुमारास, नेहरुयुग अवतरल्यानतर, 

औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आणि त्यातून शहरी आणि . 
ग्रामीण (शरद जोशींच्या भाषेत, |भ५।० आणि भारत) अशा दोन स्वतंत्र 
वास्तवांची उभारणी झाली. त्यातून विविध सामाजिक स्तरही उदयाला 
आले आणि परिणामी विविध प्रकारची विषमताही जन्माला आली. 

साक्षर आणि निरक्षर, नोकरदार आणि बेकार, मध्यमवर्ग आणि 
इतर, वयस्क आणि युवापिढी असे भेद कधी नव्हे इतके ठळक झाले. 
गांधीच्या : हत्येनंतर ब्राह्मणवर्गावर प्रकट झालेला रोष आणि 
बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखालील धम्मचक्रप्रवर्तनानंतर दलितांच्या 
अस्मितेची नव्याने झालेली जडणघडण यातून जातीय भेदरेषांना नवीन 
निमित्त मिळाले. नेहरुयुगाने अल्पावधीतच संगळ्या पातळ्यांवर भ्रमनिरास 
घडविला. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी उभारावी छागलेली चळवळ म्हणजेही 
देशांतर्गत प्रांतीय राजकारणाची नांदीच होती. 

`` सगळ्या क्षेत्रांतील घटनांना नव्यानेच राजकीय परिणाम आणि 


Co 
हर 


मूल्य प्रा झाले. सगळी समाजव्यवस्थाच एका प्रचंड स्थित्यंतरातून जात 
होती. आणि या सर्व घडामोडींतून राजकीय, जातीय आणि स्वार्थी 
व्यक्तीवादी प्रवृत्तीचा पाया घातला गेला. 
| या अर्धशतकातील वाड्मयव्यवहाराची पाइ्वभूमी आहे ती 
-अशी. 

नवील लेखन - अस्मितांचे उदय :- 

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर विविध सामाजिक स्तरांवर अस्मितांची 
नव्याने उभारणी होऊ लागली. नवनवीन असिमितांचे हुंकार आणि 
आविष्कार साहित्यातूनह्ी प्रकटायला लागले. 

या अर्धशतकाच्या पहिल्या दशकातच ग्रामीण, दलित, 


आदिवासी, स्रीवादी, देशीवादी ... अशा विविध साहित्यप्रवाहांचा पाया | 


धदेबाजीचे स्वरूप आले. प्रसिध्दी माध्यमातनं सातत्याने मिळालेली | 
जागा, चार-दोन पुस्तकांवर मिळालेले चिल्लर पुरस्कार - यातून लेखक | 
जमातीला अवास्तव महत्त्व प्राप्त होऊ छागले. लेखन ही एक सांस्कृतिक . | 
जबाबदारी आहे, याचे भानच लेखकाला राहीले नाही. प्रतिभाच 
तात्कालिक होऊन बसली. | ५ 
नेमाड्यांनी लेखकाचा ठेखकराव होण्याविषयी १९६८ साळी | 
केलेले विवेचन १९९८ मध्ये तर अधिकच खरे ठरते. ग 
` वाचक - वाचनसंस्कृती आणि अभिरुचीचे प्रश्‍न 
| व्यंकटेश माडगुळकरांच्या 'सरवा' या पुस्तकात एक वाक्य | 
येते. ते असे : 
“कोणत्या वनस्पतींची पानं खावी आणि कोणती 
खाऊ नयेत हे सरांच्या पिलांना त्यांच्या आया 


घातला गेला. 232 
यातील फार मोठा लेखकवर्ग उदयाला आला होता तो 
बहुजनसमाजातून. म्हणजे ग्रामीण, दलित, आदिवासी - अशा विविध 
सामाजिक स्तरांतून या वर्गाला मिळालेली शिक्षणाची संधी, राजकीय व 
सामाजिक स्वातंत्र यातून आपल्या स्वतंत्र्य अनुभव विश्वावर, आपल्या 
जीवनावर लिहीण्याची त्याला प्रेरणा मिळाली. म्हणजे या वर्गाची नव्याने 
सामाजिक आणि साहित्यिक जडणघडण झाली. प्रामुख्याने हा सामाजिक 
पातळीवरचा आविष्कार होता. समाजातील परंपरागत नि सांकेतिक 
मूल्यव्यवस्थेच्या नकारातून नव - अस्मितेची ती उभारणी होती. त्यामुळे 
या साहित्याचे सौंदर्यशात्रही थेट या वर्गाच्या सामाजिक भूमिकेतून 
अवतरले होते. याचवेळेस आणखी एक लेखकाचा वर्ग अस्तित्वात आला. 
ज्याचे बंड वाड्मयीन पातळीवरचे होते. प्रस्थापित वाड्मयीन संकेत 
आणि साचेबंदपणाला नकारातून ठघुअनियतकालिकांची चळवळ 
जन्माला आली. यांतील बरेचसे लेखन हे निव्वळ प्रतिक्रियावादी व 
| तात्कालिक स्वरुपाचे होते. लांब पल्ल्याचे लेखक तेवढे पुढे टिकले. 
|. नेमाडे-शहाणे-राजा ढाले यांनी या चळवळीची तात्त्विक उभारणी केली. 
१ गद्यदैली आणि कवितांच्या बाबतीत या पिढीने मूलभूत महत्वाचे कार्य 
केले. १९७० च्या आसपास ही चळवळ विखुरली. 
या काळातील फार मोठा लेखक वर्ग पाइचात्य लेखनप्रवाहांशी 
आणि जाणिवांशी परिचित झाल्याने सांकल्पनिक पातळीवरचे एक . 
नवीनच विद्व त्याला खुले झाठे होते. आणि त्याचवेळेस त्याला तत्कालीन 
मराठी वातावरणाझीही स्वत:ला जोडून घ्यायचे होते. मर्ढेकर, रेगे, 
बेडेकरांपासून ते चित्रे, नेमाडे, कोल्हटकरांपर्यत प्रत्येकाने त्यासाठी 
स्वतःची खास अशी पध्दती शोधळेळी दिसते. या सर्वांच्या लेखनातून 
लेखनसंस्कृती निःसंशय वैविध्यपूर्ण झाली. | 
या अर्धशतकाच्या उत्तरार्धाने मात्र या तोडीचा एकही प्रभावी 
लेखक दिला नाही, याची कारणं लेखकाच्या क्षमतेबरोबरच इथल्या 
वाड्मयीन संस्कृतीतही आहेत. दैनिक - साप्ताहिकं - मासिकं - दिवाळी 
` अंक बाजारू झाले. आणि परिणामी प्रसिध्दीची.-सहजसाधनं उपलब्ध 
झाल्याने लेखकांची मोठ्या प्रमाणावर पैदास. होऊ लागली, लेखनालाच | 


_ शिकवतात. माणसांच्या आयांनी पुस्तकांच्या 
पानांबद्दळ अशी जागरुकता दाखविल्याचं 
माझ्या पाहण्यात नाही.” 4 
आपल्या एकूणच वाचन संस्कृतीवरचं हे बोलकं विधान आहे. | 
स्वातंत्र्योत्तर काळात नव्याने साक्षर झाठेला फार मोठा वर्ग | 
'वाचकपणा'च्या कक्षेत आळा आणि स्वाभाविकपणे त्याचे वाचनही | 
तात्कालिक, नैमित्तिक म्हणजे वर्तमानपत्रांच्या पातळीवरचे होते. त्याची . 
अभिरुची आणखी घडायची होती. मिळालेल्या या आयत्या वाचकवर्गाला | 
डोळ्यासमोर ठेवून वर्तमानपत्रांची आखणी होऊ लागली. सोपेपणा, . | 
भडकपणा, बटबटीतपणा असलेले जगण्याशी आभासात्मक / काल्पनिक | 
संबंध निर्माण करणारे हे साहित्य या नव्या वाचकाच्या रंजनाच्या | 
हरत-हेच्या गरजा भागविणारे होते. | 
साक्षरांची झालेली संख्यात्मक वाढ, वाचनाळयांचे विस्तार, 
स्वस्त पेपरबॅक आवृत्यांना सुरुवात, कौटुंबिक मासिकांमध्ये झालेली . 
लक्षणीय वाढ, त्यातील लिखाणाच्या गरजा, वृत्तपत्रांतील व पुरण्यांतील “ 
तात्कालिक मजकूर व बहुतांशपणे मनोरंजनाचा मसाला पुरवण्याची 
चढाओढ आणि दिवाळी अंकांनीही याच अंभिरुचीचा केलेला प्रसार * 
यामुळे निम्नस्तरीय साहित्याची निपज मोठ्या प्रमाणावर वाढली. नि अशा. : 
लेखकांची मोठी फळीच्या फळी या वाड्मयव्यवहारात अल्पावधीतच 4 
पारंगत झाली. अशा वाचकाची किंवा सांहित्याची मुख्य साहित्यप्रवाहाने ] 
कधी दखलच घेतली नाही. या सामान्य वाचकवर्गाला घडविणारी ; 
समीक्षाही कधी लिहीली गेली नाही. परिणामी हा वाचकवर्ग, त्याच्या .. 
लेखकांसह तसाच वाऱ्यावर सोडण्यात आला. दुसरा - अधिक वाड्मयीन , 
जाण असलेला वाचकवर्गही पुन्हा दोन प्रकारचा आहे. एक - पृष्ठस्तरावर ' 
नावाजलेल्या कथा-कादंबऱया वाचणारा आणि आपण बरे साहित्य . 
वाचतो, या जाणीवेने सुखावून जाणारा. दुसरा वर्ग मात्र अधिक 
trained, ८०ए80_ असा. आहे. हा वर्ग विद्यापीठाच्या ०८०- * 
०९70/८ वातावरणात घडलेला आहे. वाड्मयीन नियतकालिकांनी आणि 
देशी-विदेशी तत्त्वचर्चानी त्याची अभिरुची घडलेली आहे. ्देकारांपासून | 


_ २१ मार्च - ६ एप्रिल १९ ९९ अमन 4 


नवसाहित्याची जी धारा मराठीत अवतरली ती ग्रहण करण्याची क्षमता या 
चाचकवर्गात होती. विविध प्रकारच्या वाड्मयीन चळवळी व संस्थातनं 
त्याचा सक्रिय सहभाग वा पाठिंबा होता. असा हो उच्च अभिरुची 
बाळगणारा वर्ग दिसतो. 

वाचन आणि लेखनाचे हे जे दोन प्रवाह दिसतात, या दोन 
घारांनी एकमेकांना स्पर्श करण्याचा प्रसंग कधी आलाच नाही, या दोनही 
प्रवाहांशी नाते सांगणारे पण तरीही श्रेष्ठ असे साहित्य निर्माण झाले नाही. 
अपबाद केवळ भाऊ पाध्येंच्या ठिखाणाचा करता येईल. पण ' वासूनाका' 
सारख्या साहित्यकृतीवरुन निर्माण झालेला वाद आपणा सर्वाना माहितीच 
आहे आणि ज्यांनी ज्यांनी म्हणून या वादात सहभाग घेतला, त्यांचे या दोन 
अभिरुची न सांधण्यात काही हित होते की काय, न कळे. पण ही संधी 
हुकली खरी. आणि याची जबाबदार स्वत:ला उच्च अभिरुचीच्या स्तरावर 
समजणाऱ्या लेखक, वाचकवर्गाचीही तितकीच आहे. 

साहित्यातील विविध प्रवाहामुळे ' अभिरुचीची विविधताही 
दिसते. 'सत्यकथा' ने अभिरुचीचा मापदंडच आपल्या लिखाणातून आणि 
समीक्षेतून पुरला. त्यातील एकसूरीपणा आणि. साचेबंदपणा स्पष्ट 
झाल्यावर ठघुअनियतकालिकांनी त्याला प्रतिक्रिया दिली. आणि नव्या 
अभिरुचीची पायाभरणी केळी. ०. । 

अभिरुची घडविणारे नियतकालिकांइतकेच ' आणखी. एक 
माध्यम तितकेच प्रभावी होते - ते म्हणजे कवी संमेठने, करंदीकर - बापट 


- पाडगांवकरांनी या माध्यमाचा कौदाल्याने. उपयोग केला. या संदर्भात '' 


चित्र्यांनी घेतलेल्या आक्षेपाचा उल्लेख करणं क्रमप्राप्त आहे. चित्र्यांचा 


आक्षेप होता की, करंदीकर - बापट - पाडगांवकर प्रभृतींनी कवितेचे श्रते. 


५ नाही तर बघे निर्माण केले. या विधानाची जातकुळी इतिहासाचार्य 
राजवाड्यांच्या 'संतांनी महाराष्ट्राला टाळकुटं बनवलं" याच विधानासारखी 
अर्धसत्य आहे. णि र rh 
श्रोत्यांशी साक्षात संवाद साधणारं वाङ्मयपीठ निदान 


महाराष्ट्राला तरी नवीन नाही. आणि अझा व्यासपीठांचा वाड्मयव्यवहारात 


` महत्त्वाचा सहभाग असतो, हे अमान्य करता येणार नाही. आणि आक्षेप 


जर ठेखक-कवीच्या गुणवत्तेवर असेळ तर, तोही एवढ्या धसमुसळेपणाने ` 


निकाठात काढता येणार नाही. 

अमुक एक 'वादा'चा प्रतिनिधी म्हणून असे ढ्रीगभर आक्षेप 
रेता येतील. पण एकूण वाड्मयीन संस्कृतीची तपासणी करताना 
ठेखकावरोबराच वाचकाची . पातळी. आणि. त्याच्या भोवताळचीही 
कारणमीमांसा करणे गरजेचे आहे. 


गंभीर साहित्यासाटीचा वाचकवर्ग नेहमीच मर्यादित असतो. . 


पण या दातकाच्या उत्तरार्धात तर स्थिती अधिकच बिकट झाल्याचे दिसते. 
जीवनातील गतीशीछता आणि विविध माध्यमांचा प्रभाव यामुळे 

वाचनसंस्कृतीची पिछेहाट . होण्याची चिन्हे आहेत. नाईलाजाने, 
` वर्तमानपत्रांच्या पातळीवरच वाचनाची आवड उरणार आहे. अधिक दीर्घ 
अवकाझाचे, किंवा जे समजून घेण्यासाठी संवेदनशीलता आवश्यक आहे. 


- अशा साहित्यासाठी छागणारी पुरसतच दैनंदिन जीवनातून हरवत. 
चालली आहे. त्याठा नाईलाज दिसतो. 

समीक्षा - साहित्य आणि वाचक :- 

स्वातंत्र्योत्तर काळातील महत्त्वाची घटना म्हणजे प्रबोधनाच्या 
परंपरेचा लोप. प्रबोधनाच्या चळवळीचे बिखुरळेपण, महाराष्ट्रामध्ये 
वैचारिक प्रबोधनाची एक दीर्ध परंपरा दिसते. पण प्रबोधन आणि साहित्य 
लेखन यांचे थेट आणि साक्षात नाते कधी प्रस्थापित झाळे नाही. 
वास्तविक, समीक्षा ही साहित्याच्या निमित्ताने सांस्कृतिक प्रक्रियेचा वेध 
घेणारीच बाब आहे. वैचारिक प्रबोधनाचीच ती एक प्रक्रिया आहे. परंतू 
समीक्षकांनी मात्र तसे मानल्याचे दिसत नाही: नेमाडेही जेव्हा समीक्षेठा 
साहित्यावर पोसलेळी आणि म्हणून दुय्यम बाब ठरवतात, तेव्हा आइचर्य 
वाटल्यावाचून राहत नाही. टे 

परिणामी समीक्षेतही काय झाले, तर साहित्याच्या स्वरुप 
संकल्पनेवर बराच खंळ झाला. आहाय-विषयाबाबतही. विशिष्ट आग्रही 
भूमिका घेतल्या गेल्या. पण साहित्यामागची एकूण प्रक्रिया तपासण्याची 
स्वतंत्र दृष्टी समीक्षेने निर्माण केली नाही. साहित्य रंजनवादी की 
जीवनवादी, याच पातळ्यावर चर्चा होत राहिल्या. 

` समीक्षेच्या विविध पध्दती अस्तित्वात आल्या खऱ्या पण एक 

तर त्या आयात केलेल्या होत्या आणि त्यापैकी बऱ्याच निव्वळ वाड्मयीन 
आणि कप्पेबंद होत्या. शेवटी कोणताही साहित्य किंवा कलाव्यवहार हा 
विशिष्ट सामाजिक: - सांस्कृतिक प्रक्रियांच्या पायावरच अभारलेला 
असतो. त्या प्रक्रिया समग्रपणे जोवर लक्षात घेतल्या जात नाहीत, तोवर 


निव्वळ साहित्याची चर्चाही निरर्थक ठरेल. 


विविध समीक्षापघ्दती आणि सौंदर्य॒शास्राने साहित्यविषयक 


नवीन विचार आणि संकल्पनांची भर घातळी, हे आपण मान्यच केले 
.. पाहिजे. त्यातून साहित्यिकांची कलाविषयक जाणही समृध्दच झाली. पण 


त्याला इथल्या' सांस्कृतिक प्रक्रियांचे जिवंत संदर्भ .लाभले नाहीत. | 
नेमाड्यांची देशीवादाची मांडणीही पाइचात्य धर्तीवरचीच आहे, ते 
विसरता येणार नाही. ; 
दुसरे. असे की, सगळा समीक्षाविचार हा अँकॅडमिक 

वर्तुळापुरताच मर्यादित राहिला; सामान्य वाचकवर्ग ध्यानात घेऊन कधी 
समीक्षेची मांडणी झाली नाही. सामान्यांच्या वाइमयीन अभिरुचीचा प्रश्‍न 
समीक्षेने वाऱ्यावरच सोडून दिला. या अर्धशतकातील समीक्षाही विविध 
अंगांनी बहरलेली दिसते याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे विविध 
वाड्मयीन प्रवाहांचा उदय आणि त्याला स्थान देणारी दर्जेदार 
नियतकालिके. सत्यकथा, अभिरुची, साहित्य, हंस, 
ठघुअनियतकालिकांबरोबरच 'आठोचना' सारखे खास समीक्षेला वाहिलेले 
नियतकालिक असावे - यातच समीक्षेची समृध्दी दिसते. 

. अलिकडच्या दोन दशकांमध्ये वाड्मयीन नियतकालिकांची 
संख्या तुलनेने रोडावल्याची दिसते. त्याचा परिणाम समीक्षापर 
लेखनावरही झालेला दिसतो. 'अनुष्ठुभ' ने मात्र निष्ठेने आणि. सातत्याने . 


` च २१मार्च- ६ एप्रिल १९९९ सौष्ठव पुरवणी >>३४/८ | 


काक 


ज्म्य 


MESS - Cri] 
` UU ERISA HV 


समीक्षेला स्थान दिले आहे. 


'अभिधा' या नुकत्याच बंद पडलेल्या अनियतकालिकाचा मी 
आवर्जून उल्ले करीन. यात श्रीधर तिळवे या तरुणाने नव्या वाड्मयीन 
पिढीसाठी मूलभूत महत्त्वाची वाड्मयीन फेरमांडणी केल्याचे दिसते. 
वाड्मयीन  नियतकालिकांव्यतिरिक्‍त विद्यापीठीय/अँ्केडमिक 
सेमिनार्समधूनही विविध विषयांवरची उत्तम समीक्षा लाभली आहे. 
त्यातील चर्चाही, त्यातील आरोप - प्रत्यारोपांनिशी, वाड्मयीन समज 
वाढावी यासाठी फलप्रदच ठरल्या आहेत. 

वृत्तपत्रांच्या पुरवण्यातून परीक्षणाच्या नावाखाली छापला 
जाणारा मजकूर मात्र बराचसा उथळ असतो. त्याची दखल न घेतलेलेच 
बरे. याच अर्धशतकात सौंदर्यशास्र, साहित्यशास, भाषाशास्त्र, 
शैलीविचार, मार्क्सवाद, पाइचात्य नवसमीक्षा, चिन्हमीमांसा... अशा 
अनेकविध समीक्षादृष्टींचे ग्रंथही प्रकाशित झाले. विविध टप्प्यांवर 
मराठीतील पूर्वलेखनाची, प्रवाह आणि वादांची आवर्जून फेरतपासणीही 
झाल्याचे दिसते. या समीक्षेने उत्तम साहित्यकृतींसाठी सदैव आवश्यक 
भूमी तयार केळी आहे. 

विविध वाङ्मयीन प्रवाह आणि प्रकार 

याच अर्धशतकाच्या सुरुवातीला नवसाहित्य बहर लागले 


होते. नवकथा आणि नवकवितेने तर आदाय आणि आविष्कारांच्या 
` नवनवीन जाणीव मराठी साहित्याला प्रथमत: करुन दिल्या. प्रचंड विरोध 


होऊनही आपल्या कसानिशी हे साहित्य टिकून राहिले आणि नंतर आपला 
विशिष्ट वाचकवर्गही निर्माण केला. 

नवकार्दंबरी, प्रादेशिक ग्रामीण कादंबरी, लघुकादंबरी, 
कादंबरीच्या अंगाने जाणारी दीर्घकथा, विनोदी लेखन, लघुकथा, दीर्घकथा, 
भयकथा, विज्ञानकथा, मानसशास्त्रीय ' अधिष्ठान असलेली कथा, 
वास्तववादी लेखन, संज्ञाप्रवाही लेखन, विविध सामाजिक स्तरातील 
आत्मकथने वा अल्पचरित्रे, चरित्रे, दलित नाटक, दलित कविता, 
राजकीय-ऐतिहासीक पौराणीक विषयावरील कादंबऱ्या, अलिकडची 
'कळ' सारखी अत्यंत प्रयोगधर्मी कादंबरी, ग्रामीण व स्रीवादी साहित्य, 
ख्रीयांचे साहित्य, व्यक्तीचित्रे, अस्तित्ववादी कथा व. कादंबऱ्या, 
अतिवास्तववादी कथा, ललितलेखन, रिपोर्ताज, प्रयोगशील नाटके, 
कवितांतद्दी असंख्य आशय-शैली, याशिवाय मार्क्सवाद, देशीवाद, 
जनवाद, अस्तित्ववाद ..... असे विविध वाड्मयीन प्रवाह, वाड्मय प्रकार 
याच पाच दद्वाकांत मराठीत अवतरले. या सर्वातून मराठी साहित्य 
निःसंदाय समृध्द झाले. 

प्रकाशन व्यवसाय आणि नियतकालिके :- 

साधनांच्या सहजतेमुळे आणि त्यांतील तांत्रिक प्रगतीमुळे या 
अर्धशतकात प्रकाशन व्यवसाय नि एकूणच ग्रंथव्यवहारही भरभराटीला 
आला. मौज, पॉप्युलर, कॉन्टिनेन्टल, देशमुख अँड कंपनी अशा बड्या 
प्रकाहनसंस्थांनी नवीन, प्रयोगधर्मी दर्जेदार लेखनाला समोर आणले. 
अनेक छोट्या-मोठ्या झहरातूनही प्रकाशक पुढे आठे. आणि पुण्या- 


AMIRI 


मुबईबाहेरही प्रकाशनव्यवसायाचे जाळे विकसीत क es | 
होती. एक म्हणजे विविध सामाजिक स्तर आणि ws 
लेखकवर्गाचा उदय आणि दुसरे म्हणजे साक्षरता आ च J 
वाढीबरोबर प्रचंड मोठ्या संख्येने उपलब्ध झालेला | - 
विविध स्थानिक वाड्मयीन संस्था, ग्रंथप्रदर्शन, ग्रंथचर्चा 
पुस्तक परीक्षणं या गोष्टींनी या वाचकवर्गाचं पोषणच पिच र 
गुणवत्तेच्या पातळीवर मात्र हा वाचकवर्ग सुमार दज दर 
'ग्रंथाली' सारखी वाचकाच्या अंगाने जाणारी ग्रंथचळवळ, या दिशेने गेल । 
२५ वर्षे प्रयत्न करीत असली तरी महाराष्ट्राच्या पसाऱ्यात हे काम अप त 
ठरणारे आहे. लोकसंख्येच्या आणि साक्षरतेच्या प्रमाणात पुस्तकाचा खपू 
वरकरणी प्रचंड दिसत असला तरी अनेक उत्तम पुस्तकाच्या पहिल्याच 
आवृत्या आठ आठ - दहा दहा वर्षेपर्यंत जात नाही असे चित्र दिसतं 
जाडजूड अभ्यासपूर्ण ग्रंथांच्या नशिबी गोदामांची धूळ किंवा ग्रंथ याच 
अलमारी येते. कळकत्यासारखी प्रचंड ग्रंथजत्रा, एखाद्या बंगाली 
लेखकाच्या अक्षरश: दोन दोन लाख प्रती जाणे किंवा नोबेल मिळाल्यानंतर 
का असेना चार दिवसांत अमर्त्य सेनांच्या ३० हजार पुस्तकांची क 
नोंदणी करतात. याच्याशी तुलना करु जाता मराठीतले चित्र च 
सुखावह नाही. ° 
या सगळ्यामागे अनेक सामाजिक कारणं आहेत. जशी 
जीवनातली गतीशीलतेमुळे वाचनासाठी वेळ व धीर वाचकाकडे उरला 
नाही, सामान्य वाचकाची अविकसीत असलेली वाड्मयीन जाण, ग्रंथांच्या 
वाढत्या किंमती, वाचनालयाचे विस्तार, टिव्ही - चित्रपटादी माध्यम चा. 
वाढता प्रभाव व त्यांतून वाइमयासारख्या शब्दमाध्यमाळा निर्माण झ । 
गंभीर धोका, सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्या पातळीवर वाड्मयीन प्रबो न्‌, 
करण्यासाठी दर्जेदार नियतकालिकांचा अभाव, मराटी संस्कृतीचा हास, 
वाङ्मय क्षेत्रांतील अपप्रवृत्ती, शैक्षणिक व अंकेंडमिक स्तरावरचा. 
वाड्मयीन कप्पेबंदपणा इत्यादी. कारणांची यादी. खूपच लांवण्यासारली, 
आहे. मराठीत सगळ्यात जास्त, सगळ्या स्तरावरचा वाचकवर्ग ठाभलेले 
लेखक दोनच व.पु. आणि पु.ठ. पण एकूण सरासरी वाचनस्तर समार, 


पुस्तक परीक्षणं या पलिकडे जात. 


नाही. अर्थात महाराष्ट्र टाइम्स सारख्या एखाद दैनिकाने | 
पुरवण्यांतून "दुसऱ्या दैनिक एकेकाळी 
आपल्या पुण्यातून दिलेल्या दर्जेदार मजकूराचा व राबविलेल्या कल्पक 
CA 


उपक्रमांचा इथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल, | 
साप्ताहिक-पाक्षिक वा मासिकांचीही है, 
दैनिकांसाएजीच स्थिती असत ते वा मासिकांचीही साधारणत: इतर 
गरज नाही. वाड्मयीन ke त्यामुळे त्याचा वेगळा उल्लेख करण्याची 
| नियतकाहिकांच्या बाबतीत या अर्धशतकाने फारच 


२१ मार्च - ६ एप्रिल १९ ९९ 


चढउतार पाहिले. सत्यकथा, अभिरुची, हंस, साहित्य, आलोचना. आग महसे था मजा खानि जति ल्ल अभिरुची, हंस, साहित्य, आलोचना, 
कवितारती, लघु अनियतकालिकं यांची उत्कर्षावस्था आणि विरामबिंदू 
यांचा साक्षीदार हाच काळ आहे. 

प्रतिष्ठान, पंचधारा... अशी महाराष्ट्राच्या विविध भागातून वा 
महाराष्ट्राबाहेहन नियतकालिकं निघत असली तरी त्यांची स्थितीही फारशी 
समाधानकारक नाही. ललित, साहित्यसूची अशा नियतकालिकांचे 
स्वर्पच वाड्मय आणि व्यवसायाला स्पर्श करणारे आहे. त्यातील 
माहितीपूर्णता वाड्ययीन घटनांची, ग्रंथांची नोंद घेणारी आहे. या विशिष्ट 
कार्यक्षेत्रात त्याचे महन्चही निर्विवादच आहे. 


अनुष्ठभ सारख्या आजच्या आघाडीच्या वाड्मयीन _ 


नियतकालिकांत दर्जेदार साहित्याचा काहीसा अभावच दिसतो. आणि 
याचं कारण संपादनाच्या पातळीवरचं नसून साहित्याबाबत नव्या पिढीत 
नसलेलं गांभीर्य हे आहे. त्यामुळे तेच तेच ठेखक नाईलाजाने पुन्हा पुन्हा 
दिसायला लागतात. आणि त्यामुळे आपोआपच वाड्मयीन नियतकालिक 
ही कोणाची तरी मिरासदारी वाटण्याइतपत एकाकी होतं. याचा प्रत्यय मी 
अल्पजीवी ठरलेल्या 'अभिधा' या अनियतकालिकाच्या निमित्ताने घेतला 
आहे. 

पण या सगळ्या पाइर्वभूमीवर, मराठीतल्या सर्वाधिक चढउतार 
पाहिलेल्या 'अभिरुची' या. नियतकािकाचे पुनरुज्जीवन ही एक 
आझादायक घटना मानायला हरकत नाही. पण आजघडीला चांगल्या 
. वाड्मयीन नियतकालिकांचा संख्यात्मक आभाव दिसतो, ही बाब 
गांभीर्याने घ्यायला हवी. किक | 

मर्ढेकरांची पिढी असो की नेमाडे-चित्र्यांची, वाड्मयीन 
पिढीची (लेखक आणि वाचक दोन्ही) जडणघडण ही नियतकालिकं किंवा 
अनियतकालिकांनी केली आहे, असे इतिहास सांगतो, आजघडीला नव्या 
पिढीठा असं वाड्मयीन व्यासपीठ नाही. ही नक्कीच एक गंभीर घटना आहे. 

नियतकालिकांचा विषय दिवाळी अंकाशिवाय पूर्णच होणार 
नाही. महाराष्ट्रात आजमितीला सुमारे ३५० हूनही अधिक दिवाळी अंक 
निघतात. एकेकाळी तुफान वाचकप्रियता, उत्सुकता आणि दर्जेदार 
असलेल्या दिवाळी अंक संस्कृतीची गेल्या काही वर्षात "वेगाने घसरण 
झाली आहे. त्याळा बाजारू, धंदेवाईक स्वरुप केव्हाच आले आहे. 
जाहिरातीतून वर्षभराचा नफा कमविण्याचा हा एक उत्तम धंदा असून यांत 
या कलेत पारंगत कुणीही, कुठल्याही संपादकीय भूमिका व समजेशिवाय, 
विनादिक्कत उतरताना व यशस्वी होताना दिसतो, यातच सगळे आले. 
अर्थात या विधानातून दोन-चार सन्माननीय अपवाद वगळले आहेतच. 
एखाद्या विशिष्ट विषयाला वाहिलेल्या अंकांनी गंभीर चर्चेचा चांगला 
पायंडा पाडल्याचे दिसते. आरोग्य, निसर्ग, घर... अशा विषयांचेच 
कायमचे असठेळे दिवाळी अंकही बऱ्यापैकी आपलं वैशिष्ट टिकवून 
आहेत. 
संमेलने - मेळावे - साहित्य संस्था आणि उत्सव संस्कृती 


संमेलनांचे वाङ्मय-संस्कृतीत एक विशिष्ट स्थान असते, । 


२१ मार्च - ६ एप्रिल १९९९ 


आणि महत्त्वही. या काळात स्थानिक आणि प्रादेशीक पातळ्यांवर विविध 
साहित्य संस्था उदयाला आल्या. या संस्थांची ध्येय-धोरणं, स्वरुप आणि 
दृष्टी अर्थातच मर्यादित होती. स्थानिक पातळीवरील उत्तम प्रतिभा त्यातून 
समोर आली, असं चित्रही अपवादानेच दिसतं. अशी अनेक व्यासपीठं 
उभारली गेली पण त्यातून स्थानिक पातळीवरही भरीव, मूलभूत महत्त्वाची 
कामगिरी प्रत्ययाला आळी नाही. सहज आयती संधी मिळते आहे, म्हणून 
अनेक सुमार लोक मात्र लेखक म्हणून पुढे आले. सततच्या संमेलन-मेळावे 
कार्यक्रमांनी आणि त्याच्या प्रसिध्दतंत्रांनी या सर्वाला बेसुमार प्रसिध्दी 
आणि ग्लॅमरही दिलं. 

थोड्या बहुत फरकाने याच गोष्टी राज्य वा अखिल भारतीय 
स्तरावरील संमेलनांतही घडत राहिल्या. ग्लॅमर आणि प्रसिध्दीतंत्राचा सोस 
तर पुढे इतका वाढला की अखिल भारतीय साहित्य संमेलने धनवंत आणि 
राजकारण्यांची केव्हा बटीक बनली, हे कळलेही नाही. त्यापेक्षा पेप्सी 
किंवा कोका कोलाकडून एखादे साहित्य संमेलन प्रायोजित करून घेणे बरे, 
अशी स्थिती आहे. | 

साहित्य संमेलने अवाइमयीन डाक्‍तींच्या हातात गेल्याने 
संयोजन दृष्टीचा अभाव, त्याच त्या विषयांवर वरवरच्या चर्चा, अद्य 
पातळीवरची अर्थकारणं व राजकारणं, थिल्लर उत्सवी प्रेक्षक - यातनं 
संमेलनांचा दर्जा सतत घसरत राहिला. लोकांचा प्रतिसाद वाढताना दिसतो 
तो विविध भागातल्या लोकांना संमेळनांबद्दळ वाटणारं अप्रूप म्हणून. 
सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्या प्रमाणात ग्रंथविक्रीही वाढल्याची दिसते पण 
पुन्हा कोणते ग्रंथ विकळे जातात, हे पाहिले तर त्याची गुणवत्ता सहज 
लक्षात येईल. ग्रंथविक्रीबरोबरच ग्रंथचौर्याचे कसबही वाढल्याचे प्रत्ययाला 
येते. | 

कवीसंमेलन या प्रकाराबद्दद तर बोलायलाच नको. 
काव्यवाचनाचा सोस नव्या-जुन्या पिढीतही इतका दिसतो की. त्यात 
कविताच हरवून जाते. एके काळी-अझा व्यासपीठावरून बालकवी ठोमरे 
पुढे आले. गेल्या ५० वर्षात असे एकही नाव व्यासपीठाने मराठी कवितेला 
दिलेले नाही. 

बापट - करंदीकर - पाडगांवकरांच्या काव्यवाचनसंस्कृतीचा 
वर तपशीलछात विचार केला आहेच. पण अलिकडे तर त्याच्या अनेक भ्रष्ट 
आवृत्त्या महाराष्ट्रात सुखनैव बाडांनिशी भ्रमण करताना दिसतात. प्रेक्षक 
जिंकण्याचे कौशल्य वाढले आहे, एवढाच त्याचा अर्थ होतो. | 

: जागोजाग भरणारी . जिल्हानिहाय किंवा विभागीय 

साहित्यसंमेलने, व्याख्यानमाला, पुस्तक प्रकाझानांचे समारंभ, कविसंमेलन 


` वा कथाकथानचे कार्यक्रम... या सगळ्यामुळे सांस्कृतिक - वाड्मयीन 


चैतन्य निर्माण झाल्यासारखे दिसते खरे पण त्यातील उत्साह निव्वळ 
उत्सवी स्वरुपाचा असतो. दीर्घकालीन वाङमयीन संस्कृतीच्या दृष्टीने तर 
तो निरुपयोगीच आहे. | 

शिक्षणपध्दती आणि विद्यापीठे :- 


बाल आणि कुमारांसाठीचे उत्तम वाड्मय मराठीत मुळातच 


तय ऋण 


कमी आहे. आणि म्हणून काळासोबत बदलणारं मनोविश्व त्यातून प्रतित 
होण्याचा प्रश्‍नही येत नाही. परिणामी झालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांची 
वाड्मयीन जाण समृध्द व्हावी अशी पाठ्यपुस्तकंही नाहीत आणि खुद्द 
शिक्षकवर्गही याबाबत उदासीन आहे. 
या संवेदनशील वयात लहान मुळांच्या कानावर पडणाऱ्या परी, 
राक्षस वा राजाराण्यांच्या कथा, श्यामची आई किंवा महापुरुषांच्या गोष्टी, 
चांदोमामा भागलास का किंवा नाच रे मोरा... यातलं लहान मुलाचं 
पारंपरिक भावविश्व आज अप्रस्तुतच आहे. काळ आणि अबकारा दोन्ही 
पातळ्यांवर 
माध्यमिक नि उच्च माध्यमिक स्तरावर तर आणखी भळताच 
प्रकार, सगळे कालखंड आणि सगळे प्रदेश यांना स्थान देण्याच्या अजब 
निकषापायी अक्षरश: दुय्यम - तिय्यम दर्जाचे लेखक मुळांच्या माथी 
मारले गेल्याचे दिसते. म्हणजे काही लेखकांना तर निव्वळ पाठ्यपुस्तक 
मंडळांनी थोर केले आहे. अश्या परिस्थितीत साहित्याची आवड मुळांमध्ये 
निर्माण व्हावी, अशी कोणतीही व्यवस्था आज या स्तरावर अस्तित्वात 
नाही. | 
शिवाय, भाषा व कलाशाखेतील विषयांचे शिक्षणक्रमातील 
दुय्यम स्थान, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, शिक्षकवर्ग यांची अनास्था... 
वगैरे कारणांनी याला या पूर्वीच प्रतिकूल भूमी निर्माण केली आहे. 
जगभराच्या अँकेंडमिक परिसरात आंतरज्ञान शाखीय अभ्यास 
आणि भाषसहीत कलछाशाखेतील . अन्यही विषयांचे नव्याने महत्त्व 
प्रस्थापित होत असताना इथल्या विद्यापीठ व शिक्षणविदांना अद्याप जाग 
आल्याचे दिसत नाही. गेल्या तीन दशकांत साहित्य-भाषा-समाज- 
संस्कृतीच्या परिसरात नव्याने विविधांगी, मूलभूत चर्चा झाली आहे. 
त्यातील भाषाविषयक तत्त्वचर्चा तर एकूण जगण्याविषयीच नवी अंतदृष्टी 
पुरविणारी आहे. याचा दूरवर गंधही विद्यापीठीय शिक्षणाच्या आराखड्यात 
दिसत नाही. मराठी आणि इंग्लीश यांच्या अभ्यासक्रमांतील दृष्टीची तुलना 
केळी तर मराठीचे हे मागासलेपण सहज ध्यानात यावे. बी.ए./एम.ए. 
स्तरावर तरी एखाद- दोन पेपर तरी अधिकाधिक समकालीन असावेत, 
असा प्रयत्न व्हायला हवा. वास्तविक हा स्तर अधिकाधिक प्रयोगशील 
राखून साहित्यविषयक जाणीवेचा कस वाढवता येईल. पण पायाच'कचा 
असल्याने पुढचेही सर्व अवघड होऊन बसले आहे. 
शिवाय, बदलते वास्तव. आणि शौक्षणिक. उद्देश, 
व्याख्यानपध्दतीच्या मर्यादा, प्राध्यापकांकडे नसलेली नवी दृष्टी, भाषा 
विषयाचे व्यावहारीक करिअरिस्टीक. युगात. नसठेळे महत्त्व, 
` अभ्यासक्रमात हितसंबंधियांची पुस्तकं लावण्याचे राजकारण... अशा 
गुतागुंतीमुळे ठराविक साच्याच्या पठीकडे विद्यापीठीय स्तरावरही काही 
होत. नाही: परिणामी मराठी विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण 
घेऊनही विद्यार्थी वाड्मयीन दृष्ट्या निर्बुध्दच निपजतो. 
2) ` `. शासकीय प्रोत्साहन आणि वाङ्मय संस्कृती :- 
“2 १९६० ळा महाराष्ट्र राज्याची मुहूर्तमेढ घातली गेछी आणि 


MOSSAD 


~ 
तत्कालीन महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विविध 
वाड्मयीन आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना दिली. | 
साहित्य संस्कृती मंडळ, भाषा संचलनालय, पाठ्यपुस्तव 
निर्मिती मंडळ, ग्रंथालय संचालनालय, शासनाचे साहित्य पुरस्कार, 
राज्यस्तरीय नाव्यस्पर्धा, लोकवाङ्मयाचे संकलन, विश्वकोश निर्मिती 
अलिकडची राज्य मराठी विकास संस्था... असे एक ना अनेक संस्थ 
आणि उपक्रम शासनाद्वारे व शासकीय पाठिंब्याने चालत आहेत. पण 
त्यातून वाड्मय संस्कृतीऐवजी अनुदान संस्कृती मात्र | 
गावागावातून आणि शाळाझाळातून शासन पाठिंब्याने आज असंख्य 
वाचनालये महाराष्ट्रभर उभी आहेत. त्यांना वर्षाकाठी ठराविक रक्कम 
अनुदानापोटी दिली जाते. त्याचा प्रत्यक्षात, व्यय कसा होतो? कोणती 
पुस्तके घेतली जातात? वाचकाचा वाचनस्तर काय? तो सुधारण्याची 
योजना काय? असे अनेकविध प्रश्‍न विचारता येतील. ज्यांची उत्तरे नक्कीच 
भूषणावह नाहीत. ही झाली छोट्या वाचनालयाची स्थिती. मोठ्या 
वाचनाठयांची स्थिती तर याहूनही बिकट आहे. एक म्हणजे ही वाचनालये 
पुस्तक वाचकवर्गाच्या संख्यात्मक दृष्टीने, मोठी आहेत. पुन्हा तेच 
साक्षरतेच्या प्रमाणाता वाढता वाचकवर्ग, त्याच्याकडून होणारी विविध 
पुस्तकांची मागणी, वाचनालयीन कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या व त्याहूनही 
अपुरे त्यांचे पगार, वाचनालयाच्या वास्तूंची स्थिती, पुस्तकं जतन 
करण्यासाठी कायमस्वरुपी योजना नसणे: विविध प्रकारच्या ,सोयी' 
सुविधांचा अभाव, वाचकवर्गावर पडणारा मासिक :वर्गणीचा भार, 
कर्मचाऱ्यांकडून पुरवळी जाणारी सेवाही असामाधानकारक, वर्षानुवर्षे 
बैठका न होऊन महत्त्वाचे निर्णय तसेच पडून राहाणे... अश्या असंख्य. 
प्रहनांनी मोठी वाचनाल्ये ग्रासठी आहेत. याचा अर्थ, अनुदान संस्कृती | 
अनुदानित संस्था वा उपक्रमाच्या नेहमीच हिताची असते असे नाही. .* 
तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य. 
साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना केळी गेळी. विइवकोझासारखाः 
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेऊन तज्ज्ञांचे परिश्रम खर्ची घातले, ४० 
वर्षानंतर झाले काय? तर प्रकल्प अद्यापही पुरा होऊ शकलेला नाही आणि. 
प्रकाशित खंडाच्या पहिल्याच आवृत्तीच्या प्रती केवळ १२५ रुपये एवढी 
कमी किंमत ठेवूनही गोदामात धूळ खात पडून आहेत. मराठी, अन्य 
भारतीय भाषा, आणि जागतिक स्तरावरील उत्तम ग्रंथ मराठीत आणले गेठे.. 
भाषा संचालनाल्याकडून किंवा अलीकडे राज्य मराठी विकास संस्थेकडून 
पारिभाषिक स्तरावरचे प्रइन सोडवून मराठीला समकालीन वातावरणात | 
सक्षम बनविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पण तेही अपुरे आणि निरर्थक ' 
ठरावेत अशी स्थिती आहे. ठोकवाड्मय संकलनाच्या कामातून अनेक र 
पुस्तके साकारली पण त्यातून हाती मात्र काहीच लागले नाही. 
नवठेखकांना पुस्तक प्रकाशनासाठी अनुदान हा तर 
आजमितीला निव्वळ विनोदविषय बनला आहे. हजारोंनी र्थ 
संहिता. येतात. शेकडोंनी त्याला मान्यताही दिली जाते. पुस्तके छापूनही. ' 
येतात. पण त्याचा दर्जा काय असतो? हा प्रश्‍न न विचारलेलाच बरा. गेल्या 


स्कल 


न््सर्‍स््क््् 
कितना. 


मोठाची ठरतील अशी चार दोन पुस्तके दाखवून देणंही कठीण आहे. 
अनुदान समितीत घुसठेल्या अपप्रवृत्ती हेच याचे मूळ दुखणे आहे. त्यावर 
आणखी इलाज झालेला नाही. 

साहित्यासाठी दिले जाणारे पुरस्कार हाही असाच वादग्रस्त 
विषय. शासनाची ही पारितोषिकं एक तर वेळेवर जाहीर होत नाहीत. 
आणि पारितोषिक प्राप्त ग्रंथांची सलग यादी वाचल्यास त्यातील दर्जावाबत 
निकषाची एकसूत्रताही हाती लागत नाही. बहुतेकांना खुष ठेवण्याचेच 
धोरण त्यामागे दिसते. 'सुक्यासोबत ओलेही जळते' या धर्तीवर 
चांगल्यासोबत वाईटाळा /दुय्यमाळा पुरस्कार कसा काय मिळतो? हा प्रश्‍न 
विचारता येईल. 

या पार्द्वभूमीवर महाराष्ट्र फाऊंडेशनने गेल्या काही वर्षांत 
दर्जेदार लेखक, प्रकाशक, नियतकालिक, ग्रंथ, विचारवंत आदींना भरघोस 
रकमेची पारितोषिकं देऊन चांगली सुरुवात केल्याचे दिसते. 
, भारताचा वाङ्मयीन परिसर आणि मराठी साहित्य. 

अन्य भारतीय भाषांतील साहित्यिकासाठी मोठ्या रकमेचा 
एकही पुरस्कार असू नये, याबद्दल ज्येष्ठ कवी बिं.दा.करंदीकर यांनी काही 
वर्षापूर्वी खंत व्यक्त केली होती. प्रसंग होता कोणार्क पुरस्कार 
स्वीकारण्याचा, मध्य प्रदेश सरकारतर्फेही असा पुरस्कार दिला जातो. 
विंदाची खंत नक्कीच विचारार्ह आहे. 

आजतागायत मराठीत केवळ दोन साहित्यिकांनाच, खांडेकर 
आणि शिरवाडकर, ज्ञानपीठ हा मानाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. साहित्य 
अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यीक वा समीक्षकांची नावंही बोटावर 
मोजण्याइतकीच भरतील. बुकर किंवा नोबेलचे तर मग नावही नको. अशी 
स्थिती आहे. | 

मराठी भाषेतील किती लेखक भाषांतरित होऊन अन्य भारतीय 
भाषांत, किंवा जागतिक स्तरावर गेले आहेत? जगातल्या कोपऱ्यातल्या 
एखाद्या विद्यापीठात, जगभरातल्या संग्रहित दलित कवींच्या यादीत 
आमचा एखादा कवी पोहोंचला, तर त्यातच किती धन्यता वाटते 
आम्हाला! साहित्याच्या मोलाने जागतिक वाड्मयात बसण्याची आमची 
लायकी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तेंडुलकर, नेमाडे, गाडगीळ आणि 
वैचारिक स्वतंत्र ग्रंथांत मर्ढेकर, रा.भा. पाटणकर (दोघेही सौंदर्यशास्त्र) 
सोडल्यास भारतीय साहित्यविइवातही आमचा दबदबा नाही. 

तथापि साहित्य अकादमी, नेंशनल बुक ट्रस्ट यांसारख्या 
संस्थांमुळे भारतीय भाषांतील मौलिक साहित्याचे आदान प्रदान होण्याला 
चालना मिळाली आहे. पण अजूनही बरेच काम करण्यासारखे आहे. वसंत 
पळश्ीकरांसारख्या चार दोन महत्त्वाच्या ठेखकांचे विचारं अनुवादित 
व्हायला हवेत. काही भारतीय भाषांतील नियतकालिकांतून क्वचित येणारे 
भाषांतरित मराठी साहित्य अनेकदा एखाद्या ग्रूपचेच असते अथवा सतत 
बातम्यांत असणाऱ्या दुय्यम दर्जाच्या लेखकांचे. साहित्य अकादमीच्या 
: Indian [तहाण किंवा समकालीन भारतीय साहित्य या 


ee 
pn 


२१ मार्च - ६ एप्रिल १९९९ 


57 वर्षातील अनुदानित पुस्तकांची यादी केळी तर मराठी साहित्यात नियतकालिकांतून असा प्रका आढळतो. 77 

मराठी विइवामध्ये मराठी साहित्यांत नक्कीच विविधता आणि 
गुणवत्ता आहे. पण एकदा मराठीच्या कक्षा ओलांडून अन्य भारतीय 
भाषांच्या परिसरांत मराठीचे स्थान आम्ही ठरवू लागतो, तेव्हा खूप काही 
बाद करावे लागते. आणि म्हणून जागतिक स्तरावरची चर्चा करणे 
वास्तविक निरर्थक आहे. (अशी चर्चा केवळ जागतिक मराठी 
परिषदांतूनच होऊ शकते.) याचे कारण इथल्या लेखकाचा या वाढत्या 
विश्वाशी कधी संबंधच प्रस्थापित झालेला नाही. मराठी लेखकाचे वास्तव 
ज्या प्रमाणात विस्तारेल, त्या वास्तवाला सामोरी जाणारी आमची भाषिक 


क्षमता आणि वैयक्तिक निर्मितीशीलता टिकेल, कसदार होईल - त्या. 


प्रमाणात आपोआपच मराठी साहित्याचे अंगणही विस्तारे. पण 
सद्यस्थितीत ही शक्यता दूरवरही दिसत नाही. 

्ञानेइवरांचे पसायदान युनोची प्रार्थना ठरावे, तुकाराम 
आधुनिक किंवा "५०४5 ॥५०' मध्ये ?0$।-०५९/१ कवी आहे, 
अशी विधाने आम्ही मराठीच्या न्यूनगंडातूनच करतो आहोत. जागतिक 
स्तरावर ९५००५९ होताना आम्ही मर्त्य आहोत' हे स्वीकारायलाही 
आम्ही तयार नाही आहोत. 
. साहित्यातीळ राजकारण. । 

राजकारण हा या युगाचा जणू स्थायीभावच बनला आहे. 
साहित्यही त्याठा अपवाद नाही. कुणाला मोठं करायचं, कुणावर टिका 
करायची किंवा कुणाला दुर्लक्षित करायचं/कुणाला पुरस्कार द्यायचा, 
कुणाला मिळू द्यायचा नाही अशा सगळ्या स्तरांवर खेळी खेळली जाते. 
वैयक्तिक हेवेदावे, ग्रपीझम चालतो आणि यांत ठेखक-समीक्षकं-संस्था- 
प्रकाशक-पत्रकार-वाड्मय मंडळाचे पदाधिकारी सर्वच येतात, साहित्य 
संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुका ही तर जाहीर वादस्थळे 
आहेत वाद आणि मतभेद असणारच. पण त्यांतील निकोपपण हरवले 
आहे. | | 

राजकारणी लोकांनीही साहित्य संमेळनांना राजकीय 
व्यासपीठच बनविले आहे. (त्यामुळे निवडणुका वर्षावर आल्यावर दादरचे 
संमेलन रंगणार-यात शंकाच नाही.) 
. अर्थकारण : साहित्यातळे आणि बाहेरचे. 

प्रकाशन व्यवसाय विस्तारला तरी मराठी लेखकाची रॉयल्टी 


जेमतेमच राहिली आहे. ('महानायक' साठी विइवास पाटील यांना १० . 


लाख रुपये मिळाळे, ही बातमी खरी धरली, तर तो अपवाद.) चांगल्या 
छेखकाने (चांगल्या अर्थाने) साहित्यावर पोट भरावे, अशी स्थिती नाही. 
गंभीर लेखन छापणं ही प्रकादाकाळा रिस्क वाटते. किंवा मग 
निव्वळ अनुदानावर किंवा वाचनाळयांवर अवलंबून रहावे लागते. अलीकडे 
पैसे देऊन स्वतःची पुस्तके छापून घेणारी लेखकाची जात उदयाला 
आल्याने प्रकाशनाचा धंदा बरा चाललेला दिसतो. उत्तम प्रकाइाकांना मात्र 
एक तर पुस्तकांच्या किंमती वाढविण्याडिवाय किंवा एक चांगळे पुस्तक , 
काढण्यासाठी चार धंदेवाईक पुस्तके काढण्यासिवाय पर्याय दिसत नाही. 


* 


FE i ४८८” :"र 
डी 


I 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चांगल्या पुस्तकांची पैदास ही अशा आर्थिक गणितांतून वाट काढत करावी 
लागणार, हे उघडच आहे. 

दुसरी अडचण म्हणजे, लहान प्रकाशकांना वितरणासाठी अन्य 
यंत्रणेवर अवलंबून रहावे लागते. वितरणाच्या साखळीतील घटक वाढले की 
त्या प्रमाणात त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या हिइइया चेही प्रमाण वाढते. आणि हे 
दुष्टचक्र गृहीत धरुन पुस्तकाच्या किंमती मूळ उत्पादनाच्या ४ ते ५ पट 
वाढवाच्या लागतात. यात प्रकाशकाचा नेहमीच फायदा असतो, असे 
ढोबळ समीकरण मांडता येणार नाही. विक्रेते आज सर्रासपणे प्रत्येक 
पुस्तकामागे ३५ ते ४० टक्के कमिशन घेतात. 

किंमत वाढवली तर सामान्यांना पुस्तके परवडत नाहीत. 
छोट्या वाचनाळयांनाही वर्गणीदार-वाचकाच्या मागण्या गृहीत धरणे भाग 
असल्याने, जास्त किंमतीची दर्जेदार पुस्तके घेणे अव्यवहार्य वाटते. किंमत 
कमी ठेवली तर त्या प्रमाणात कमिशन कमी असल्याने अशा पुस्तकांबाबत 
वितरक वा विक्रेता उदासीन दिसतो. म्हणजे प्रकाहकासमोरचा मधला 
मार्ग म्हणजे किंमत वाढवावी लागणारच पण अगदीच तोट्यात जाऊ नये 
यासाठी पुस्तकांचे मोजक्याच ठिकाणी वितरण करणे. परिणामी चांगली 
पुस्तके महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍्यांत उपलब्ध होत नाहीत. आणि 
वाढलेल्या किंमतीची पुस्तके बाहेरगावाहून मागविण्यासाठी चांगला 
वाचकसुध्दा किती तसदी घेणार नि झळ सोसणार? 

पुस्तक प्रकाान-वितरणामागच्या अर्थकारणाचे हे दुष्टचक्र 
ग्रंथव्यवहाराठा धंदेवाईक नि बाजारुपणाच्या खाईत छोटणारे आहे आणि 


SETI OVS SITIES # ॥ । ॥ के हैक U4 


लोकप्रिय तुम्ही आम्ही आपण सगळेच' पाक्षिकात आता 


_ छोट्या जाहिदाती | 


रूपये ५० / - मात्र 


` सलग पाच अंकात अडीच महिने जाहिरात खर्च रूपये २५० / - मात्र. 
जाहिरात सुरू झाल्यापासून सहा महिने अंक मोफत घरपोच . 
` “तुम्ही आम्ही आपण सगळेच' या नावाने धनादेश काढावेत. 


“तुम्ही आम्ही आपण सगळेच” : 
१५५७ सदाशिव पेठ, 
नवी पेठ विठ्ठल मंदिराजवळ, 
पुणे ४११०३० 


| 
सर्वाचाच याला नाईळाज दिसतो. ' | 


आणि दुसरी याहूनही महत्त्वाची बाब र 
व्यवहाराबाहेरील अर्थकारणाची आहे. लोकांचे सरासरी उत्पन्न वाढ 
असले तरी तेही लोकांचे दैनंदिन जीवन सुसद्य करणारे नाही. | 
पुसली गेलेली नाही. बेकारीने कळस गाठला आहे. इतर ए 
लोकांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढलेली नाही. जीवनातील गती. 
दैनंदिन प्रश्‍न गंभीर वाचनाला फुरसत देणारे नाहीत. टीव्ही, चित्रपटा 
प्रसार माध्यमांच्या प्रभावासमोर शब्द माध्यम निस्तेज ठरू लागले अ 
लोकांचे सांस्कृतिक अग्रक्रमच बदलठे आहेत. संवेदनशीलतेचा कोप 
आहे. प्रइन गंभीर बनतो आहे. साहित्याच्या बाजूने बोलायचे तर 
व्यवहाराच्या सगळ्याच पातळ्यांवर संकट निर्माण झाले आहे 
समग्रपणे बोलायचे झाले तर त्यावाचून कुणाचे अडते आहे , असे 4 
वाटतही नाही. होवटी साहित्य व्यवहार काय किंवा कोण 
कळाव्यवहार, समाजाच्या प्रेरणा आणि गरजांवरच त्याचे य 
अवलंबून असते. तेव्हा आगामी काळात साहित्य व्यव्हाराचे स्वरुप क 
असेल, हे येत्या दहा-वीस वर्षातच स्पष्ट होईल. | 
(ऋ दिनांक ४ व ५ डिसेंबर १९९८ रोजी एल्फीन्स्टन|| 
महाविद्यालयात 'विसाव्या हातकातील मराठी साहित्य : एक | 
ताळेबंद' या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात वाचला गेलेला 
निबंध.) "धड | 


रा 
«ls १० ०१० 
oy oy ot | | 


